RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg.No. MH/ MR/ South- 320/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार 


वर्ष ६, अंक १८ ] 


[ पृष्ठे ३ 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


~ 


~ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार , गो. ते. रुग्णालय नवीन इमारत, ९वा मजला, 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक १० सप्टेंबर २०१४. 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक जीडीसी. ०५११ / प्र. क्र . ९० / वैसेवा- ४. – भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातील, 
स्वच्छता निरीक्षक , गट क ( सेवाप्रवेश ) नियम, २०१२ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे 

१ . या नियमांना “ विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातील , स्वच्छता निरीक्षक , गट क 
( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) नियम , २०१४ असे म्हणावे . 

२. विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातील , स्वच्छता निरीक्षक , गट क ( सेवाप्रवेश ) नियम, 
२०१२ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम २ मधील खंड (ड ) ऐवजी पुढील खंड 
दाखल करण्यात येत आहे : 

( ड ) “ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (१९ ६५ 
चा महा. ४१) या अन्वये स्थापन केलेल्या विभागीय मंडळाने घेतलेली माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे आणि यामध्ये 
शासनाने तिच्याशी समकक्ष म्हणून घोषित केलेल्या इतर कोणत्याही परीक्षेचा समावेश होतो 
मुख्य नियमांच्या नियम ३ च्या खंड ( ब ) मधील , उप - खंड ( दोन ) ऐवजी पुढील उप- खंड दाखल करण्यात येईल 

( दोन ) जो , माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल ; आणि ”. 


" 


. 


१ 


३ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ग . शा . सोनावणे, 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४, २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९ ३६ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Gokuldas Tejpal Hospital Campus , New G. T. Hospital Building , 9th Floor , 

Mumbai 400 001 , dated the 10th September 2014 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. GDC . 0511/C.R . 90 /Vaiseva -4. - In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules to amend the Sanitary Inspector , Group C in Directorate of Medical 
Education and Research , under the Department (Recruitment) Rules , 2012 , namely : 


1. These rules may be called the Sanitary Inspector , Group C in Directorate of Medical 
Education and Research , under the Department (Recruitment) (Amendment) Rules , 2014 . 


2. In rule 2 of the Sanitary Inspector, Group C in Directorate of Medical Education and 
Research , under the Department (Recruitment) Rules , 2012 (hereinafter referred to as the 
‘ Principal Rules ), for clause (d ) the following clause shall be substituted , namely : 

“ (d ) “ Secondary School Certificate Examination ” means the Secondary School 
Certificate Examination conducted by a Divisional Board established under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1965 (Mah . XLI of 1965 ) and it 
includes any other Examination declared by the Government to be equivalent thereto ; 

3. In rule 3 of the principal Rules, in clause (6 ), for sub - clause ( ii ), the following sub 
clause shall be substituted , namely : 

“ ( ii ) have passed the Secondary School Certificate Examination ; and ”. 


2 


; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. S. SONAWANE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४, २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


" 


गृह विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ००५ , दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ 


अधिसूचना 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमसीटी . २०१४ / ३५८ / प्र.क्र . ७२ / परिवहन -५. - ज्याअर्थी, मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१९ ८८ चा ५९ ) याच्या कलम १६५ 
कलम (१) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू 

किंवा त्यांना 
झालेली शारीरिक इजा किंवा त्यामुळे झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान किंवा दोन्हीही यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या 
अपघाताच्या संबंधातील नुकसानभरपाईसाठीच्या दाव्यावर अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्रासाठी एकूण आठ, नागपूर येथे एकूण चार , पुणे व ठाणे येथे प्रत्येकी एक अशी एकूण १४ मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे गठीत 
करण्यात आली आहेत . 

त्याअर्थी, आता मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम १६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमान्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे , श्री. सोपान महादू गव्हाणे, नगर दिवाणी न्यायाधीश व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंबई, यांची, अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण , मुंबई येथे त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांच्या वयाची 
६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . रा . वाढवे , 
शासनाचे सहसचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


